सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी, राष्ट्रीय 

निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत केंद्रीय अभिलेख देखभाल 

अभिकरणाकडून सर्व डीटीओ (910) यांना 

पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेचे त्रैमासिक शुल्क अदा 

करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४७/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १७ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र.अंनियो ३४१५/प्र.क्र. २७६/टिएनटी ६, दि. १९/०९/२०१९ 
२. शासन निर्णय क्र.अंनियो-२०१९/प्र.क्र.३५/टिएनटी ६, दि. ०५/०२/२०२१ 
प्रस्तावना - 
जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 
१००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना केंद्र 
शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यपध्दती शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये विशद केली आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत डीटीओ (910) यांना केंद्रीय अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान प्राप्तीसाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याकरिता संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी, सदर लेखाशीर्षाखाली 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता खाळीळ विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 

तरतूदीच्या २५% म्हणजेच रकाना क्र.३ नुसार एकूण रू. ४३,८६,०००/- (रुपये त्रेचाळीस लाख शहाऐशी हजार) इतका निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना खाळील विवरणपत्रानुसार वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष सन २०२१-२२मध्ये । वितरीत करावयाचा 
मागणी क्रमांक अर्थसंकल्पित निधी २५ can निधी 
सन २०२१-२२ 
fie | २ 3 8 


$-2, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०२, 
अशासकीय प्राथमिक झाळांना सहाय्य, (०१) परिभाषित अंशदान 
१ | निवृत्तीवेतन योजना, (०२), अशासकीय प्राथमिक शाळांना सहाय्य- १७, ६८ ४,४२ 
केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास सेवाशुल्क (अनिवार्य), २८, 
व्यावसायिक सेवा, (२२०२आय८७१) 

ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०३),परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
2 | योजना, (०२, जिल्हा परिषदांना सहाय्य-केंद्रीय अभिलेख ६६,०७ १६,५१.७५ 
देखभाल अभिकरणास सेवाशुल्क (अनिवार्य), (२२०२आय८८२) 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४७/टिएनटी - ६ 


ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११०, 
अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 
सहाय्य, (०१) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (02), 


रै अझ्ञासकीय प्राथमिक शाळांना सहाय्य-केंद्रीय अभिलेख देखभाल व कॉ 
अभिकरणास सेवाशुल्क (अनिवार्य), २८, व्यावसायिक सेवा, 
(२२०२आय८९१) 
एकूण १,७५,४४ ४३,८६ 


२. सदर खर्च वरील विवरणातील संबंधित लेखाशीर्षातून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 

संबंधित लेखाशीर्षाच्या तरतूदीतून पुस्तकी समायोजनाद्वारे भागवावा. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची 

दक्षता घ्यावी. 

३. याशासन निर्णयात मंजूर केलेली अनुदाने पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन आहेत. 

१) उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

२) ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा 

3) या शासन निर्णयानुसार उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

४) संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दिनांक १९/०९/२०१९ नुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत केंद्रीय अभिलेख 
देखभाळ अभिकरणाकडे दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी राज्य शासनाने त्यांच्याशी केलेल्या करारानुसार आणि 
सेवाशुल्कामध्ये वित्त विभागाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार केंद्रीय अभिळेख देखभाळ अभिकरणास निधी अदा 
करण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६९३/२०२१/व्यय ५, दिनांक २९/०७/२०२१ 

अन्वये व शासन निर्णय क्र. ३४१५/प्र.क्र. २७६/टिएनटी ६, दि. १९/०९/२०१९ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित 

करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 

त्याचा संकेताक २०२१०८१७१६४०१७२५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(१) 
(२) 
(३) 
(5) 


S M h k ed by Swati Madhukar Nanal 
Wall aqnuKar Serer क 
1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe6: 1 
'd84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8d59bc9d8067628d62bcd 
cla, cn: fhukar Nanal_ 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४७/टिएनटी - ६ 


मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. राज्यमंत्री area शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / समन्वय / अर्थसंकल्प / 


क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


, शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५. 
२६. 
२७. 
. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

. वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


